अवर सचिव पदावरून उपसचिव पदावर तदर्थ 
पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- संकिर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१४० (भाग-१ (१)/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ ऑक्टोबर, २०१९ 


आदेशा :- 
संदर्भ- शासन आदेडा समक्रमांक दि.३१.०५.२०१९ 


संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील श्री.गो.भ.शिंदे, अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांना आदेशाच्या दिनांकापासून उप सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
वित्त विभागात करण्यात आली होती. आता सदर आदेशामध्ये अंडात: बदल करून श्री.गो.भ.शिंदे यांची 
सुधारीत पदस्थापना पुढील प्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. | अवर सचिवांचे | जाती सध्याचा पदोन्नतीनं सुधारीत 
क्र नाव प्रवर्ग विभाग पदस्थापनेचा विभाग | पदस्थापनेचा विभाग 
ea | २ ३ 1 ४ 4 द 
4 श्री.गो.भ.शिदे | खुला | सार्वजनिक बांधकाम | वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 


2. सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१०१४१३०२०१३४०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Gajanan : 
॥॥॥१ध 0 याया 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग / वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
७. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ 


